राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम 
निरीक्षक (गट-क) संवर्गातून निरीक्षक 
(गट-ब) या संवर्गात पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-१७२१/प्र.क्र.१५६/ राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ :- राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. रानिआ/जिपपंस-२०२१/प्र.क्र.१९/ का.७, 


दि.०९.१२.२०२१. 
शासन आदेऱा- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) या संवर्गातून निरीक्षक (गट-ब) 


या संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०२०-२१ च्या पदोन्नतीसूचीमधीळ 


खालील अधिकाऱ्यांना निरीक्षक (गट-ब) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असून सदर 


पदोन्नतीनंतर, त्यांची त्यांच्या नावासमोर (स्तंभ ४ येथे) दर्शविण्यात आळेल्या महसूली विभागामध्ये 


(स्तंभ ५ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग । वाटप करण्यात आलेला | पदोन्नतीनंतर देण्यात येणारी 
क्र महसूल विभाग पदस्थापना 
eae 2 3 8 4 

।१. | श्री. केलास आत्माराम तरे | वि.मा.प्र. नागपूर वर्धा हहर 

२. | श्री. संजीव गवजी देवरे अ.जा. नागपूर भरारी पथक, नागपूर 

३. श्री. एस. ए. पुरळकर इमाव कोकण-२ पनवेल विभाग 

४. | श्री.एम.एस.होळ इमाव अमरावती सिमा तपासणी नाका, 
अमरावती 

५. श्री. एन. एस. डहाके इमाव औरंगाबाद क विभाग, कन्नड, औरंगाबाद 

६. | श्री. आर. एस. खंडागळे इमाव पुणे भरारी पथक, सांगली 

श्री. एस. व्ही. काळभोर इमाव पुणे फलटण 

(श्री.एस.टी. माळवे यांच्या पदोन्नतीमुळे 
रिक्त होणाऱ्या पदी) 

८. | at. एस. बी. जंगम इमाव पुणे मे.अजिक्यतारा स.सा.का.लि., 
सातारा 

९. | at. राजेश नागनाथ कोळी | वि.मा.प्र. पुणे मे.सह्याद्री स.सा.का.लि., 
कराड-सातारा 

। १०. | श्री. अशोक मल्ल्या कटकम | वि.मा.प्र. पुणे एच विभाग, पुणे हहर 

ie १. | श्री. सुजित ओंकारराव भ.ज.(बो नाशिक यावल-भुसावळ विभाग, 

कपाटे जि.जळगाव 
१२. | श्री.एस.डी.कदम खुला पुणे मे.देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार 


स.सा.का.लि, इचलकरंजी, 


जि. कोल्हापूर 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७२१/प्र.क्र.१५६/ राउशु-१ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग । वाटप करण्यात आलेला | पदोन्नतीनंतर देण्यात येणारी 
क्र. महसूल विभाग पदस्थापना 
al २ ३ 8 4 
१३. | श्री. सुनिल बाळकृष्ण इमाव कोकण-१ खेड विभाग, जि.रत्नागिरी 
आरडेकर 
१४. | श्री.संदिप कदम इमाव पुणे कुडूवाडी विभाग , जि.सोलापूर 
१५. | श्री. सुनिल सुधाकर कदम | खुला पुणे भरारी पथक, जि. सोलापूर 
१६. | श्री. चंद्रकांत सिताराम इमाव पुणे मे. माळेगाव स. सा. का. लि., 
रासकर माळेगाव, जि. पुणे. 
१७. | श्री. हौळेश उध्दवराव खुला पुणे किसनवीर स.सा.का.लि 
Rre सातारा 
१८. | श्री. प्रशांत संपतराव इमाव पुणे इस्लामपूर, जि. सांगळी 
रासकर 
१९. | श्री.संभाजी साहेबराव खुला पुणे अ विभाग, सोलापूर 
फडतरे 
२०. | श्री. प्रविण संतोष मोहतकर | इमाव नागपूर वि. भ. प. नागपूर 
२१. | श्री. भानुदास धाकू खुला कोकण-१ मे.दहिसर डिस्टीलरी, 
फणसेकर जि.पालघर 
२२. श्री. टी. जि. लव्हाळे वि.मा.प्र नागपूर देवरी विभाग, जि.गोंदिया 
२३. | श्री. जगन्नाथ निवृत्ती खुला पुणे सिमा तपासणी नाका, कागल, 
पाटील जि.कोल्हापूर 
२४. | श्री. दिलीप बाबा काळेल इमाव नागपूर गोंदिया हहर 
२५. | श्री. विठ्ठल बबन बोबडे खुला पुणे ब विभाग, पुणे 
(श्री.वाय.एस.शिंदे यांच्या पदोन्नतीमुळे 
रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
२६. | श्री. अरविंद ओमप्रकाश इमाव अमरावती अमरावती शहर 
गभणे 
२७. | श्री. सदानंद म्हाळू मसस्करे | खुला पुणे ब-विभाग, सोलापूर 
२८. | श्री. किशोर रेवा पाटील इमाव अमरावती बुलढाणा शहर 
२९. | श्री. गणेश नामदेव गुरव इमाव औरंगाबाद अंबेजोगाई, जि.बीड 
३०. | श्री. सुशील अ. चव्हाण इमाव औरंगाबाद परभणी 
३१. | श्री. तानाजी बबनराव खुला पुणे भरारी पथक-२, पुणे 
शिंदे 
३२. | श्री. राजेडा कृष्णा सकपाळ | खुला अमरावती अकोला शहर 
३३. | श्री. बालाजी वि. इमाव औरंगाबाद भरारी पथक, नांदेड 
हिप्परगेकर 
३४. | श्री. राहूल कृष्णा गुरव इमाव औरंगाबाद ब- विभाग, औरंगाबाद 
३५. | श्री. अमित अशोक इमाव कोकण-१ कुडाळ, जि.सिधुदूर्ग 
पाडळकर 
३६. | श्री. पुंडलिक परशुराम खुला नाशिक मे.श्रीगौदा  स.सा.का.लि 
घुले अहमदनगर 
३७. | श्री. बापूसाहेब सदाशिव अ.जा. कोकण-१ रत्नागिरी ग्रामीण 


डोणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१७२१/प्र.क्र.१५६/ राउशु-१ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | वाटप करण्यात आलेला | पदोौन्नतीनंतर देण्यात येणारी 
क्र महसूल विभाग पदस्थापना 
a 2 3 8 8 
३८. श्री. सिध्दराम म. संकपाळ | खुला अमरावती भरारी पथक, अमरावती 
३९. श्री. संजय पांडुरंग मोहिते । खुला कोकण-१ सिमा तपासणी नाका इन्सुली, 
जि.सिंधुदूर्ग 
४०. | श्री. जितेंद्र श्रीराम पवार अ.ज. नागपूर भरारी पथक, चंद्रपूर 
४१. | श्री. रमेश बन्सीलाल वि.जा.अ. औरंगाबाद बीड शहर 
राठोड 
४२. | श्री. एस. एन. भटकर अ.जा. अमरावती भरारी पथक, यवतमाळ 
४३. | श्री. रमेश मारोतराव चाटे । भ.ज.(ड) औरंगाबाद उदगीर, जि.लातूर 
४४. | श्री. संजय शांतराम हांडे खुला नाशिक शिरपूर, जि. धुळे 
४५. | श्री. राजेश रविंद्र धनवटे खुला नाशिक धुळे 
४६. | श्री. वसंत मधुकर माळी इमाव नागपूर मे.विदर्भ डिस्टीलरीज, नागपूर 
४७. श्री. रविद्र लक्ष्मण कोकरे | भ.ज.(को नागपूर ई- विभाग, नागपूर शहर 
४८. | श्री. जी. आर. चांदेकर खुला नाशिक भरारी पथक, अहमदनगर 
४९. | श्री. नारायण हरीहर 4.31.) नागपूर भंडारा TEX 
गोसावी 
५०. | श्री. विकास बी. थोरात खुला नागपूर वरोरा, चंद्रपूर 
२. सदर पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१) 


सदर पदोन्नती, निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने 
वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत, याच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. 


सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात, मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व 
रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सा.प्र.वि./१६-ब यांच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 
सुचनांनुसार देण्यात येत आहे. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथील रिट याचिका स्टॅप ६८१९/२०२१ मध्ये दि.०८.०७.२०२१ व दि.२२.०७.२०२१ 
रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या स्वरूपातील 
पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यास नियमितपणाचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
निवडसूचीतीळल अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु / प्रस्तावित नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७२१/प्र.क्र.१५६/ राउशु-१ 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. सदर आदेशामधीळल जे अधिकारी राज्य निवडणूक 
आयोगाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेत कर्तव्यार्थ असतील त्यांना दि.२२.१२.२०२१ नंतर 
तसेच, जे अधिकारी भारत निवडणूक आयोगाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या राज्य विधानपरिषद निवडणूक 
कर्तव्यार्थ असतील त्यांना सदरचे निवडणूक कर्तव्य संपल्यानंतर सध्याच्या पदावरुन पदोन्नतीच्या 
पदावर हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात यावे. उर्वरीत अधिकाऱ्यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या 
पदोन्नतीच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होउन पदाचा कार्यभार घ्यावा. 


४. सदर आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ Helles 
नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२१३१४४९१८८२२९ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sandeep Gorakhnath ae Sebi ee i 
Dnakane 1: aauanee 
(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर. 
) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

) संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (आयुक्‍त, WTSI यांचेमार्फत) 
कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व ३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


KKEKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


